मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१९-२०. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुफेका १०१९/प्र.क्र.५३/का.१४२६ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३०.०१.२०२० 

संदर्भ : 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही २०१४/प्र.क्र.४००/२०१४/१२, दि.२९.०५.२०१५ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.मुफेका १०१८/प्र.क्र.५३/का.१४२६, दि.२४.०५.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

“मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम” सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही २०१४/ 

प्र.क्र.४००/२०१४/१२, दि.२९.०५.२०१५ अन्वये सुरू करण्यात आला आहे. त्यानंतर दरवर्षी हा कार्यक्रम 
राबविण्यात येत असून मुख्यमंत्री फेलोंच्या निवडीचे निकष, अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. 
२. मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामाच्या फलनिष्पत्तीचा आढावा घेऊन 
त्याची रचना व अंमलबजावणीच्या पध्दतीबाबत “सुधारणा/बदल” होण्याची आवऱ्यकता आहे. “मुख्यमंत्री 
फेलोशिप कार्यक्रम” सुधारित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याने सद्या सुरू असलेला 
“मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम”संपुष्टात आणण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या अनुषंगाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 


शासन नर्णय निर्णय :- 


“नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.मुफेका १०१९/प्र.क्र.५३/का.१४२६, दि.२४.०५.२०१९ मध्ये नमूद 
केलेला “मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१९-२०” च्या अनुषंगाने अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सर्व मुख्यमंत्री फेलोंच्या नियुक्तीचा कालावधी ११ महिन्यासाठी ठरविण्यात आला 
आहे. यामध्ये आता बदल करण्यात येत असून सर्व मुख्यमंत्री फेलोंची नियुक्‍ती दि.३१ मार्च, २०२० रोजी 
संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


उपरोक्त झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१६५६१९४७१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


: (| 
5.4.2031868. ces 
7ea85Sac85‘3 12516 ie=400032, 
st LAYA,| 
serialNumber=f0b9244e8f45f1 2e0a399cd036d6d3767c67¢83 
49951e3e5047b7469a24cdfb2, ou=PLANNING DEPT, 
0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=PRADNYA MAHALE 
Date: 2020.01.31 17:17:51 +05'30" 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-O 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


AN 
Se TSE eC खन 


oC 


शासन निर्णय क्रमांकः मुफेका १०१९/प्र.क्र.५३/का.१४२६ 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
सर्व मा.संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


4) 
) 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


S 


अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१३) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/लेखाकोष भवन, बांद्रा (पूर्व, मुंबई. 

१६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vz 


१७) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१८) सर्व जिल्हाधिकारी. 

१९) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

20) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२१) बहुजन समाज पक्ष, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१. 

२२) भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बरॅक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट. मुंबई-२०. 

२३) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड, 
मुंबई-४ 

२४) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई-१३. 

२५) भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५. 

२६) राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जरनल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१. 

२७) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८. 

२८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


